भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील 
(महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) 
व गट-क संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी निवड 
समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०९/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.काआआ-४६०३/प्र.क्र.५४७२/कामगार-८, 
दिनांक १६ जानेवारी, २००३. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, दिनांक ०४ मे, 
२०२२. 
३) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.काआ/आस्था/भू.से.नि.स./२०२२/कार्या-२/६४८ मं, दिनांक २७ 
जुले, २०२२. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२०/प्र.क्र.३०/का.१३-अ, दिनांक ०२ 
नोव्हेंबर, २०२२. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, दिनांक २१ 
नोव्हेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील राज्यस्तरीय व प्रादेशिक स्तरीय पदे 
भरण्यासाठी निवड समित्यांची स्थापना करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. तसेच, उपरोक्त 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देडानाच्या कोट्यातील 
पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच, संदर्भ क्र. ५ येथील 
शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे 
सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस.-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) 
व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्ठान) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने 
(Computer Programme Based test/Examination) घेण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये राज्यस्तरीय पदे व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०९/कामगार-८ 


प्रादेशिक स्तरीय पदे भरण्यासाठी राज्यस्तरीय व प्रादेशिक स्तरीय निवड समित्यांची रचना अद्ययावत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील 
(महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील राज्यस्तरीय व 
प्रादेशिक स्तरीय निवड समित्यांची स्थापना करण्यात येत असून या समित्यांची रचना पुढीलप्रमाणे 


राहील. 


अ) राज्यस्तरीय निवड समिती रचना- 
अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
[a कामगार आयुक्त, कामगार आयुक्तालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ कामगार उप आयुक्त (प्रशासन) सदस्य 
३ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ अल्पसंख्याक प्रतिनिधी, गट-अ/गट-ब (राजपत्रित) सदस्य 
५ | सहायक कामगार आयुक्त (प्रशासन), कामगार आयुक्तालय, मुंबई, गट-अ | सदस्य सचिव 
टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
आ) विभागीय निवड समिती, कोकण विभाग 
अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
ia | अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन), कोकण विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 
टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्‍त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
इ) विभागीय निवड समिती, पुणे विभाग 
अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
za अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन), पुणे विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 


टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 


अनिवार्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०९/कामगार-८ 


ई) विभागीय निवड समिती, नागपूर विभाग 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
ह. | अपर कामगार आयुक्त, नागपूर विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन), नागपूर विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 
टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
उ) विभागीय निवड समिती, अमरावती विभाग 
अ.क्र. पदनाम समितीतील पद 
Ee कामगार उप आयुक्‍त, अमरावती विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्त (प्रशासन), अमरावती विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 
टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
ऊ) विभागीय निवड समिती, औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
ai कामगार उप आयुकत, औरंगाबाद विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन), औरंगाबाद विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 
टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
ए) विभागीय निवड समिती, नाशिक विभाग 
अ.क्र. पदनाम समितीतील पद 
- कामगार उप आयुकत, नाशिक विभाग अध्यक्ष 
२ मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
३ अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
४ सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन), नाशिक विभाग, गट-अ सदस्य सचिव 


टीप: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 


अनिवार्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०९/कामगार-८ 


2. उपरोक्त कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या 
कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे 
भरण्यासाठी उमेदवारांची निवड करण्याची कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील तरतूदींनुसार तसेच या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेश्ांशी सुसंगत ठेवणे 
अनिवार्य राहील. 

2 सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०९११४१०१९३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRIRAM 
DHONDUJI GAWAI >> 


(श्रीराम गवई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. कामगार आयुक्त, मुंबई 

२. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नागपूर. 

३. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई. 

४. कामगार उप आयुक्त, नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 

५. सहायक कामगार आयुक्‍त (प्रशासन) मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर. 

६. निवडनस्ती, कामगार-८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


